अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, 
अमरावती व ॒ त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत 
अस्थायी पदांना  दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: १७/१०/२०२३ 
संदर्भ - १. शासन निर्णय HAAS २०२३/प्र.क्र.१५/२०२३/लाक्षेवि आस्था, दि.२९/०३/२०२३. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३ व 
दि.०६.०९.२०२३ रोजीचे शुद्धिपत्रक 
३. अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे पत्र जा.क्र. २८५५/उवसिंमं/आ.३/ 
२०२३, दि.०८.०८.२०२३ 
प्रस्तावना 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा 
सिंचन मंडळ, अमरावती यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत 
असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ६४ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली 
आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे 
कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ६४ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


पदांना संदर्भ m.2 येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत । रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
अस्थायी | अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील पदे वरील पदे 
२ ३ | ४ | षु 
अधीक्षक अभियंता, २८ | अ मागणी क्रमांक आय -५ 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, ४७०१ - मध्यम पाटबंधारे यावरील 
अमरावती भांडवली खर्च 
८० सर्वसाधारण 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतिल गुंतवणूका, 
(ok) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवलीअंशदान 
(वेतन) 
(०४(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान 
(अनिवार्य) (४७०१ आय १७१ 
०१, वेतन, 
32, अंशदाने. 
2 ।उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे १६० i ब- मागणी क्र आय -५ 
विभाग अमरावती , ४७०१ - मध्यम पाटबंधारे यावरील 
३ ।मध्यम व लघु पाटबंधारे २६९ २३ भांडवली खर्च 
विभागअचलपूर , ८०, सर्वसाधारण 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणूका, 
(02) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(०२(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 
५४, गुंतवणूका. 
एकूण ४५७ ६४ 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ४५७ पदे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ 
मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित 
आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
६४ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.२९/०२/२०२४ यापैकी जे अगोदर घडेल तो 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. 
३१/०८/२०२३ व दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१०१७१५२५४५५०२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 
M ES H RAM Date: 2023.10.17 15:28:17 +05'30' 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र : विवरणपत्र-१ प्रमाणे 
प्रति, 
१.महालेखापाल (१), (लेखा परीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२.महाळलेखापाल (१), (लेखा परीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. वित्त विभाग(व्यय-१२)/अर्थ-१९/ वित्तीय सुधारणा-१/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
४.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
५.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 
६.अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत 
असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
७.कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती. 
८.कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर. 
९.कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१०. आ(प्रशि) कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. (१२९/२०२३)/ ला(आस्था) दि.१७/१०/ २०२३ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती मंडळातील पदे तसेच मंडळांतर्गत २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ साठी मुदतवाढ 
अ. । कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी | रुपांतरीत मुख्य लेशाशिर्ष व उपलेखा शीर्ष 
क्र आस्थापनेवरील अस्थायी 


area । आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजुर आवश्यक 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजुर 


पदांची संख्या 
(१) | Sed get २८ | अ- मागणी क्रमांक आय -५ 
सिचन मंडळ, (विवरणपत्र-१) ४७०१ - मध्यम पाटबंधारे यावरील 
अमरावती भांडवली खर्च 
(२) च वर्धा ठव of ८० सर्वसाधारण 
पाटबंधारे विभाग, | (विवरणपत्र-२) | (विवरणपत्र-४) 
दात ती १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
(३ |मध्यम व लघु २६२ 23 उपक्रमांतिल गुंतवणूका, 
पाटबंधारे विभाग, । (विवरणपत्र-३) | (विवरणपत्र-४) | (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
अचलपूर महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) 


(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(अनिवार्य) (४७०१ आय १७१) 

०१, वेतन, 

३२, अंशदाने, 


ब- मागणी क्र आय -५ 

४७०१ - मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च 

८०, सर्वसाधारण 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतिल गुंतवणूका, 

(02) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(0202) विदर्भ पाटबंधारे विकास 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


महामंडळास भाग भांडवली अंडादान 
(कार्यक्रम) (४७७०१ एच ६६५) 
५४, गुंतवणूका. 


एकुण :- ४५७ ६४ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


P RAD NYA S HY AM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


M ES H RAM ae OU = WATER RESOURCES 


Date: 2023.10.17 15:28:33 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. (१२९/२०२३)/ ला(आस्था) दि.१७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. १ 
कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ करीता मुदतवाढ 


अ.क्र. पदांचे नाव दि.०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली 
मंजूर नियत अस्थायी पदे 
1 १ २ ३ 
; =. | अधीक्षक अभियंता 1१ | 
२ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता 1१ | 
३ कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभि. ३ 
/सहा.अभि.श्रेणी-२ 

४ अधीक्षक 1१ | 
षु प्रथम लिपीक यी | 
& वरिष्ठ लिपीक ४ 
9 उच्च श्रेणी लघुलेखक a se 
८ कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक ८ 
९ मुख्य आरेखक 1१ | 
| 90 | सहाय्यक आरेखक 1१ | 
Lee | q वाहन चालक 1१ | 
१२ नाईक ॥(_. त see 
१३ शिपाई ३ 
१४ चौकीदार [पै | 

एकूण २८ 

PRADNYA SHYAM 2 या oi 


MESHRAM MALARASHTR, OU = WATER RESOURCES 


Date: 2023.10.17 15:28:47 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. (१२९/२०२३)/ला(आस्था) दि.१७/१०/ २०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. २ 


कार्यालयाचे नाव :-- उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती (०७ उपविभाग व २२ सिंचन शाखा) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ करीता मुदतवाढ 


पदांचे नाव 


दि.०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ या कालावधीतील 
मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत अस्थायी पदे 


3 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियता / 
सहा.अभि.श्रेणी.२ 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीक 


-O 


वरिष्ठ लिपीक 


Cc 
es 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


संगणक 


आरेखक 


सहा.आरेखक 


भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


निम्नश्रेणी लघुलेखक 


वाहन चालक 


नाईक 


Oo} -0 | Oo}; of] oO] oO] -0|। Of] Aw] CK 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, मोर्शी 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


पृष्ठ १८ पैकी (9 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-} A] oO} -O} की 


एकुण 


१८ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे व मालमत्ता उपविभाग, अमरावती 


उपविभागीय अभियंता 


1. क्र ||| 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


:। 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


Oo} A] oO] Of] oO] A] ©] K 


एकुण 


१८ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, तळेगांव 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/शायखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


Oo} A] oO}; Of] -0 | A] CO] 9८ 


एकुण 


Be) 
ios 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, तिवसा 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/शायखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


-०|। A] oO] 9८ 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


व्यि A} -O| -~O 


चौकीदार 


एकुण १८ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र. ४, दत्तापूर 


& उपविभागीय अभियंता Sa “ल. 


कनिष्ठ अभियंता/शायखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


o 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


-०| A] oO} Of] -0 । A] -0 9८ 


चौकीदार 


एकुण १८ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग, ३, कुऱ्हा (धामणगांव) 


9 उपविभागीय अभियंता शिका 


कनिष्ठ अभियंता/शायखा 8 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


Oo} AY] oO} Of] -0० | A] CO] 9८ 


चौकीदार 


एकुण १८ 


अमरावती पाटबंधारे मालमत्ता उपविभाग, अमरावती 


८ उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


०८ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


AI] 0] & 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


oO} oO 


अनुरेखक 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


वाहन चालक 
शिपाई २ 
चौकीदार 
एकुण १८ 
एकंदर एकुण १६० 


PRADNYA 5-४/॥॥॥ शत ण्या 
MESHRAM OU" WATER RESOURCES DEPARTMENT 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. (१२९/२०२३)/ला(आस्था) दि.१७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. ३ 


र्यालयाचे नाव:- मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर (०६ उपविभाग व २६ सिंचन शाखा) 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ करीता मुदतवाढ 


अ.क्र पदाचे नाव दि.०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ या कालावधीतील 
मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत अस्थायी पदे 
a oe 2 3 
मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर 
pa कार्यकारी अभियंता a, 
उप कार्यकारी अभियंता Se. 
शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियता ४ 
/ सहा.अभि.श्रेणी.२ 
विभागीय लेखापाल 1१1111 
प्रथम लिपीक fo | 
वरिष्ठ लिपीक 4 
कनिष्ठ लिपीक ४ 
टंकलेखक ३ 
संगणक Se 
आरेखक (1. ही. 
सहा.आरेखक Sl = 
भांडारपाल 1111 
सहा.भांडारपाल (| " 
निम्नश्रेणी लघुलेखक शिकास 
वाहन चालक (||| क" 
नाईक a. 
शिपाई प 
चौकीदार शिका 
एकूण ३४ 
मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, अचलपूर 
२ उपविभागीय अभियंता a, | 
कनिष्ठ अभियंता/झाखा ४ 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. ४ 
वरिष्ठ लिपीक a, 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक a. 
HIP |. की, | 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


१८ 


सिचन शाखा अचलपुर 


शाखा अधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


संदेडाक 


कालवा टपाली 


-०। O}] “(८०७ | oO] A] CK] A] -0 | -5 


एकूण 


A 
A 


सिचन शाखा अंजनगांव सुजी 


शाखा अधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


संदेडाक 


कालवा टपाली 


-०। O}] “(८०। oO] WA] CK} A] ©} -5 


एकूण 


२२ 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, अचलपूर 


4 


उपविभागीय अभियंता 


,_____*»___- ै...____| 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


:। 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| A] -0 | O}] oO] A] -0 | K 


एकूण 


ae) 
ios 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


सिचन शाखा धारणी 


६ शाखा अधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


Wea 


oO}; oO} “७ | oOo] A] CK] A] -0| -0 


कालवा टपाली 


एकूण २२ 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, चांदुर बाजार 


9 उपविभागीय अभियंता a. Ane 


कनिष्ठ अभियंता/शायखा 8 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


Oo} A] oO} Of] -0० | A] CO] 9८ 


चौकीदार 


ae) 
“ 


एकूण 


मालमत्ता व्यवस्थापन उपविभाग, विश्रोळी 


८ उपविभागीय अभियंता 1१1111 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


o 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


Oo} A] -0 | O}] oO] A] OC] 9८ 


चौकीदार 


ae) 
ios 


एकूण 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, चांदुर रेल्वे 


उपविभागीय अभियंता 


शिका 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


:। 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


Oo} A] oO} Of] -0० | A] ©] 9८ 


एकूण 


१८ 


मध्यम व लघु प्रकल्प पाटबंधारे उपविभाग, अमरावती 


1१० | 


उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 


a Se 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


a ae. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


नज.) A} OO}; | आळे -O|} A] -O 


एकूण 


me) 
aN 


सिंचन शाखा अमरावती 


1११ | 


शाखा अधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


esp 


कालवा टपाली 


-०। oO} Av] oO] A} CK] A] ©} -5 


एकूण 


A 
A 


सिंचन शाखा चांदुर रेल्वे 


१२ 


शाखा अधिकारी 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. é 
दप्तर कारकुन 5 
मोजणीदार : 
कालवा निरीक्षक . 
शिपाई णक 
कालवा चौकीदार 5 
संदेडाक क्ण 
कालवा टपाली ॥ 0” की गेप 
Sen २२ 
सिचन शाखा वरुड 

१३ शाखा अधिकारी णक 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. कका 
दप्तर कारकुन : 
मोजणीदार र 
कालवा निरीक्षक ; 
शिपाई काण 
कालवा चौकीदार Z 
संदेडाक हकक 
कालवा टपाली ee 
एकूण = 

एकंदर एकूण ला 

PRADNYA SHYAM ५७००७५५७०१ 
MESHRAM MAHARASHTRA, OU= WATER RESOURCES 


Date: 2023.10.17 15:29:22 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. (१२९/२३)/ ला(आस्था) दि.१७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-०४ 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 
रुपांतरित अस्थाई आस्थापने वरील पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
अ. विभागाचे नांव संवर्ग । पदांची | अ.क्र. कर्मचा-याचे नांव सर्वश्री । सेवानिवृत्तीचा 
क्र संख्या दिनांक 
अ) | उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती 
बि उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.१, मोर्शी ze foe 4 विठ्ठल संपत व-हाडे ३०-०९-२०२३ 
मजूर ३ क्विं विजय आनंदराव भगत ३०-०६-२०२४ 
२ | दत्तू देवराव फंदे ३०-११-२०२५ 
३ | तुळसिराम उकंडराव ३०-०६-२०२५ 
देशमुख 
एकूण | 8 | 
2 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे । मदतनिस १ | १ | दिपक पिराजी खेडकर ३१/११/२०२७ 
उपविभाग क्र.५, मजूर ९. | 4 | गणेश श्रीराम डोंगरे ३०-०६-२०२४ 
तळेगांव २ | महादेव बळीराम तुप्पट | ३१-१०-२०२५ 
३  ।अरुणशांकरडाफे ३१-१२-२०२५ 
४ ।न.वि.ठाकरे ३१-१२-२०२३ 
५ | अ.ल. बानाईत ३१-०१-२०२४ 
६ | कैलास किसन निंभोरकर | ३०-०६-२०२४ 
७ | सुरेश erate जोगे ३१-१०-२०२५ 
८ । रामदास भाऊराव पुनसे 39-04-2028 
९ | गजानन पुंडलीक माटे ३१-०७-२०२५ 
स्वच्छक [ae] |. ae | नंदु नामदेव बेहरे ३१-१२-२०२६ 
एकूण | a 
3 उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे मजूर ४ ba IN शंकरराव 39-92-2024 
उपविभाग H.2, तिवसा कोटजावरे 
२ | किसन अजाब HS ३१-०५-२०२४ 
३ | सुभाष अंबादास इंगळे ३०-०६-२०२४ 
राजकुमार अंबादास ३०-०९-२०२५ 
वानखडे 
एकूण ee | 
वि उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे व फोन गि ae वासुदेव नथ्थुजी चौधरी ३१.१०.२०२३ 
मालमत्ता उपविभाग, | औपरेटर 
अमरावती वाहन 121 al चंदू हिरालाल पाळी ३१-०७-२०२४ 
चाळक 
३ | Aare | प्रमोद गोविंदराव संगवई ३१-१०-२०२४ 
२ | TT. AT. उंबरकर ३०-०६-२०२६ 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


३ | आर.आर.सावरकर २८.२.२०२४ 
मजूर ५ |: “>. सुरेश महादेव भोयर ३१-०१-२०२४ 
२ | अरुण अशोक काळे ३१-१०-२०२४ 
३ | विष्णू विनायक जूमळे ३१-०७-२०२४ 
४ | मोहनरा. दिडेकर ३०-०६-२०२५ 
५ | दि.अ.नरसिंगकर ३१-१२-२०२६ 
एकूण | ae | 
५ | उर्ध्ववर्धा पाटबंधारे मजूर चि शिक ORT मारोतराव सहारे ३०-०६-२०२६ 
उपविभाग क्र.४, दत्तापूर २ | सा.ल.पाटील 30-99-2023 
३ ।रा.अ.कुबडे ३०-०६-२०२६ 
४ | दि.वा.गारघाटे ३०-०६-२०२८ 
५. ।सु.पु..बनसोड ३०-०९-२०२४ 
६ । दि.सो.खसाळे ३१-०८-२०२५ 
७ | अ.सु.मानवटकर ३१-०५-२०२५ 
एकूण Lei 
द मदतनिस २ विंध्य दिलीप रामकृष्ण बायस्कर | ३१-०३-२०२५ 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे २ | पुंडलीक पारनाजी चुडे ३१-१२-२०२४ 
उपविभाग, ३, Pel मजूर २ | 4 | श्री. दि. गु. जाधव ३०-०६-२०२५ 
कावत्यात) २ | च.व्ही.चव्हाण ३१-०१-२०२५ 
एकूण Esa 
अमरावती मालमत्ता मजूर | हि मधुकर महादेव बोबडे ३१-०८-२०२५ 
पाटबंधारे उपविभाग, 
अमरावती 
एकूण seas. 4 
एकूण “अ | 8a | 
ब) | aA व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपुर 
Par चौकीदार eae] fe ठ.रा.नितोणे ३०-११-२०२३ 
मध्यम व लघु पाटबंधारे भांडार हि शि के.को.बोरेकर ३०-०४-२०२५ 
उपविभाग क्र.१, खलाशी 
अचलपूर 
एकूण २ 
२ | सिंचन शाखा अंजनगांव | बिनतारी i ea ज्ञानेश्वर देविदास संभे २८-०२-२०२५ 
सुर्जी यंत्रचालक 
मजुर |, १_| [Se | सुरेश संपतराव डोळे ३१-१२-२०२३ 
एकूण २ 
३ | सिचन शाखा अचलपूर निरंक 
। ४ | मध्यम व लघु पाटबंधारे 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


उपवि. क्र. २, अचलपूर माळी २ १ | प्र.भा.पराते ३१-०७-२०२७ 
2 ।सं.अ.ठाकरे ३०-०९-२०२३ 
मजुर ४ | a | ग.अ.बन्सोड ३१-०३-२०२५ 
२ सं .गु.हिवराळे ३०-०६-२०३० 
३ | ALGER ३०-०४-२०२५ 
४ | अ.सु.सोनोने ३०-०६-२०२४ 
एकूण द 
षु धारणी शाखा मजुर शि ण सुरेश सज्जूलाल ३१-०८-२०२८ 
शिटोले 
एकूण 
६ | मध्यमव लघु पाटबंधारे । मदतनिस ४ | a | श्री.ज.लांजेवार ३०-०४-२०२५ 
उपवि. क्र. ३, मजुर २ | ज.ल.मोखलकर ३१-०७-२०२६ 
चांदूरबाजार ३ | ग.अ.भटकर ३०-०६-२०२६ 
४ | रा.सु.तिरमारे ३१-०७-२०२७ 
एकूण | ४ | 
7 मालमत्ता व व्यवस्थापन | मजुर णि दि.ल.शिराळकर ३१-०५-२०२६ 
उपविभाग, विश्रोळी 
एकूण i a | 
८ | मध्यमव लघु पाटबंधारे । बिनतारी शिव a संजय न.सुर्यवंशी ३०-११-२०२४ 
उपविभाग, अमरावती । यंत्रचालक 
मजुर ie. | | a किशोर रा. जयसिगपूरे | ३१-०७-२०२६ 
बंधारा शिंगी भि अजिज रहेमान पठाण ३०-०४-२०२४ 
निरीक्षक 
एकूण ३ 
९ । अमरावती शाखा २ | 4 पुरुषोत्तम गो. श्रीखंडे ३०-०६-२०२६ 
२  । ज्ञानेश्वर फकौरा २८-०२-२०२४ 
कानबाले 
एकूण २ 
| १० चांदुर रेल्वे शाखा मजुर | | a | किसन लक्ष्मण मेश्राम ३१-०७-२०२४ 
एकूण ze 
११ १ वरुड शाखा मजुर a २ | दादाराव गो.पडोळे ३१-१२-२०२४ 
एकूण | a 
एकूण-“ब” 23 
UPI A+ 7 ६४ 
PRADNYA SHYAM अणण क, 
MESHRAM ee 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


